RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31748 


सपनेमजयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 
वर्ष ६, अंक ९( २) ] 

[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २६.०० 


बुधवार, जून २४ , २०२० / आषाढ ३, शके १ ९ ४२ 


: 


असाधारण क्रमांक १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना. 

नगरविकास विभाग 


मंत्रालय (मुख्य इमारत ), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जून २०२०. 

उद्घोषणा 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५. 

क्रमांक कडोम -१०१५/ प्र.क्र .१५/( भाग-३)/नवि-२८.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ 
( १९ ६५ चा महा. ४०) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र शासनाने कल्याण उपनगर नगरपरिषद, 
जि . ठाणे या नावाने नगरपरिषद घटीत करण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमाचे कलम -३ चे पोट -कलम (२), ( २क ) आणि ( ३) याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना काढण्याचा आपला हेतु घोषित करीत असून , उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे 
पोट - कलम (२), (२क ) आणि ( ३) तरतुदीच्या अनुषंगाने नुसार सोबत जोडलेल्या अनुसूची- अ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या लहान नागरी 
क्षेत्राकरिता “ कल्याण उपनगर नगरपरिषद” या नावाने नगरपरिषद घटीत करण्याचा राज्य शासन आपला इरादा जाहीर करीत आहे. 

२. सदर प्रारूप अधिसूचनेला कोणताही आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीने उद्घोषणा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात , प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडेत्याची लेखी कारणे सादर करणे आवश्यक असेल . 
३. उक्त कालावधीत प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याही आक्षेपांवर शासनाकडून विचार करण्यात येईल. 

प्रारुप अधिसूचना 
क्रमांक कडोंम-१०१५/प्र.क्र .१५/( भाग-३)/नवि-२८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक - अ- मध्य उप-विभाग येथे 
दिनांक २४ जून २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ 
( १९६५ चा महा. ४० ) च्या कलम ३ चे पोट -कलम (२), ( २क ) आणि (३) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने ठाणे जिल्ह्यातील मौजे 
घेसर, मौजे हेदुटणे, मौजे उंब्रोली, मौजे भाल, मौजे द्वारली, मौजे माणेरे , मौजे वसार , मौजे आशेळे, मौजे नांदिवली तर्फे अंबरनाथ, 
मौजे आडिवली-ढोकली, मौजे दावडी, मौजे चिंचपाडा , मौजे पिसवली, मौजे गोळीवली, मौजे माणगांव, मौजे निळजे, मौजे सोनारपाडा आणि 


भाग एक - अ ( म.उ.वि. ) - १०-१ 


२ 


शके १ ९ ४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २४, २०२० / आषाढ ३, 
मौजे कोळे या महसुली गावांसाठी लहान नागरी क्षेत्र विनिर्दिष्ट करून त्याकरिता “ कल्याण उपनगर नगरपरिषद ” या नावाने नगरपरिषद घटीत 
करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम ३ च्या पोट - कलम (२), (२ क ) आणि ( ३) या अन्वये अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर 
आक्षेप मागविले आहेत; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेच्या अनुषंगाने प्राप्त सर्व हरकती व सूचनांचा शासनाने विचार केला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ थ च्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-“ अ” मध्ये तपशीलवारपणे वर्णन केलेले उक्त स्थानिक क्षेत्र हे लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करणे इष्ट 
वाटते . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट -कलम (२), ( २ क ) आणि ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा व 
त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट -कलम ( २), ( २क ) 
आणि ( ३) नुसार उक्त क्षेत्र लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करून त्याकरिता “ कल्याण उपनगर नगरपरिषद” या नावाने नगरपरिषद घटीत 
करण्यात येईल . उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्राच्या हद्दीसोबत जोडलेल्या अनुसूची “ब” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील. 

अनूसची " अ " 
लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्राचे वर्णन 
अनुक्रमांक महसुली गावाचे नाव 

गावांचा क्षेत्राचा तपशील 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ . घेसर 

संपूर्ण “ घेसर ” गावाचेमहसुली क्षेत्र 
२ . हेदुटणे 

संपूर्ण “हेदुटणे गावाचे महसुली क्षेत्र 
३ . उंब्रोली 

संपूर्ण “उंबोली गावाचे महसुली क्षेत्र 

संपूर्ण “ भाल” गावाचे महसुली क्षेत्र 
द्वारली 

संपूर्ण “ द्वारली ’ गावाचे महसुली क्षेत्र 
माणेरे 

संपूर्ण “ माणेरे ” गावाचे महसुली क्षेत्र 

संपूर्ण “ वसार ” गावाचे महसुली क्षेत्र 
आशेळे 

संपूर्ण “ आशेळे गावाचे महसुली क्षेत्र 
नांदिवली तर्फे अंबरनाथ संपूर्ण “ नांदिवली तर्फे अंबरनाथ ” गावाचेमहसुली क्षेत्र 
आडिवली- ढोकली संपूर्ण “ आडिवली-ढोकली गावाचे महसुली क्षेत्र 
दावडी 

संपूर्ण “दावडी गावाचे महसुली क्षेत्र 
१२. चिंचपाडा 

संपूर्ण “चिंचपाडा ” गावाचे महसुली क्षेत्र 
१३. पिसवली 

संपूर्ण “पिसवली ” गावाचे महसुली क्षेत्र 
१४ . गोळीवली 

संपूर्ण “ गोळीवली गावाचेमहसुली क्षेत्र 
१५ . माणगांव 

संपूर्ण “ माणगांव ” गावाचे महसुली क्षेत्र 
१६. निळजे 

संपूर्ण "निळजे ” गावाचेमहसुली क्षेत्र 
१७ . सोनारपाडा 

संपूर्ण “ सोनारपाडा ” गावाचे महसुली क्षेत्र 
१८ . कोळे 

संपूर्ण “ कोळे गावाचे महसुली क्षेत्र 


४ . 


भाल 


६ . 


७ . 


वसार 


८ . 


१० . 


११. 


my 


शके १ ९ ४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २४ , २०२०/ आषाढ ३ , 

अनुसूची- "ब " 


लहान नागरी क्षेत्र 

म्हणून 

विनिर्दिष्ट केलेल्या स्थानिक क्षेत्राच्या सीमा 


उत्तरेस :- मौजेनिळजे गावाच्या उत्तरेकडील हद्दीने पुढे मौजे कोळे व मौजे माणगाव यांच्या पश्चिम हद्दीने पुढे मौजे सोनारपाडा गावाच्या 

पश्चिम हद्दीने, पुढे मौजे गोळीवली गावाच्या पश्चिम हद्दीने , कल्याण- शीळ रस्त्याने पुढेमौजे पिसवली गावाच्या पश्चिम व उत्तर 
हद्दीने पुढे मौजे नांदिवली तर्फे अंबरनाथ व मौजेचिंचपाडा या गावांचे उत्तर हद्दीने, पुढे मौजे आशेळे गावाच्या उत्तर हद्दीने 
उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या पश्चिम हद्दीपर्यंत . 


पूर्वेस :- मौजे आशेळे व मौजे माणेरे गावांमधील उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या पश्चिम हद्दीने पुढे मौजे वसार गावाच्या पूर्व हद्दीने, मौजे 

वसार गावाच्या दक्षिण हद्दीपर्यंत . 


दक्षिणेस :- मौजे वसार गावाच्या दक्षिण हद्दीने , पुढे मौजे भाल, मौजे दावडी व मौजे उंब्रोली या गावांच्या दक्षिण हद्दीने पुढे मौजे हेदुटणे 

गावाच्या दक्षिण हद्दीने पुढे मौजेनिळजे व मौजे घेसर या गावांच्या दक्षिण हद्दीने मौजे घेसर गावाच्या पश्चिम हद्दीपर्यंत . 


पश्चिमेस :- मौजे घेसर गावाच्या पश्चिम हद्दीने , पुढे मौजे निळजे गावाच्या पश्चिम हद्दीने, पुढे मौजे निळजे गावाच्या उत्तर हद्दीपर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास 

बधान, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म.उ.वि .) - १०-२ 


शके १ ९ ४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २४ , २०२० / आषाढ ३ , 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , 4th Floor, Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated 24th June 2020 . 


PROCLAMATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP ACT , 1965. 

No. KDMC- 1015 /CR - 15 ( Part- 3 )/UD -28 . — In pursuance of the provisions of sub -section (3 ) of section 3 
of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
(Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as " the said Act"), the Government of Maharashtra hereby 
announces its intention to issue a notification , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ), (2A ) 
and ( 3) of section 3 of the said Act, with a view to specify Kalyan smaller urban area in Thane District, 
specified in Schedule “ A ” of the draft Notification appended herewith and to constitute a Municipal Council 
by the name of " the Kalyan Sub -urban Municipal Council" for the said local area . 

2. Any person who entertains any objection to the issuance of the said notification , is hereby required to 
submit the same in writing with the reasons there of, to the Collector, Thane , within a period of thirty days 
from the date of publication of this Proclamation in the Maharashtra Government Gazette. 

3. Any such objection which may be received during the said period will be considered by the 
Government. 

DRAFT NOTIICATION 
No. KDMC - 1015 /CR - 15 (Part - 3 )/UD-28.— Whereas , by the Government Proclamation , Urban 
Development Department, No. KDMC - 1015 /CR - 15 (Part- 3 )/ UD - 28 , dated the 24th June 2020 , published in 
the Maharashtra Government Gazette, Part- I- A , Extraordinary , Central Division Supplement, dated the 
24th June 2020 , issued in the pursuance of the provisions of sub - section (2 ), (2A ) and (3 ) of section 3 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 
1965 ), (hereinafter referred to as " the said Act" ) the Government of Maharashtra has invited objections to 
its proposal to issue a notification under sub -section (2 ), ( 2A ) and (3 ) of section 3 of the said Act, to specify 
the local area of the revenue villages Ghesar , Hedutane, Umbroli, Bhal, Dwarli, Manere , Vasar, 
Ashele, Nandivali Tarfe Ambarnath , Adivali- Dhokali, Davadi, Chinchpada , Pisavali, Golivali, 
Mangaon , Nilaje, Sonarpada and Kole , in Thane District, as a smaller urban area and to constitute a 
Municipal Council by the name of " the Kalyan Sub -urban Municipal Council" for the said smaller urban 
area ; 


And whereas, the objections and suggestions received pursuant to said Proclamation have been duly 
considered by the Government of Maharashtra ; 

And whereas, having regard to the factors mentioned in clause (2 ) of article 243 -Q of the Constitution of 
India , it is considered expedient to specify the said local area, more particularly described in the 
Schedule “ A ” appended hereto , to be a smaller urban area ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (2), (2A ) and ( 3) of section 3 of the 
Maharashtra Municipal Councils ., Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 
1965), and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby specifies 
the said local area to be a smaller urban area , for which there shall be constituted a Municipal Council as 
provided in sub -sections (2 ), (2A ) and (3 ) of section 3 of the said Act, by the name of " the Kalyan Sub -urban 
Municipal Council" . The boundaries of the smaller urban area shall be such as specified in the Schedule “ B ” 
hereto . 


Schedule " A " 
Description of the area to be specified as smaller urban area 


Sr. No. 


Particulars of the area of the villages 


Name of the 
Revenue Village 

( 2 ) 
Ghesar 


( 1) 


( 3 ) 
Whole area within the limits of revenue village ofGhesar. 
Whole area within the limits of revenue village of Hedutane. 


2 


Hedutane 


शके १ ९ ४२ 


( 1 ) 
3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २४ , २०२०/ आषाढ ३ , 
( 2 ) 

( 3 ) 
Umbroli 

Whole area within the limits of revenue village of Umbroli. 
Bhal 

Whole area within the limits of revenue village of Bhal. 
Dwarli 

Whole area within the limits of revenue village ofDwarli. 
Manere 

Whole area within the limits of revenue village of Manere . 
Vasar 

Whole area within the limits of revenue village of Vasar. 
Ashele 

Whole area within the limits of revenue village of Ashele. 
Nandivali Tarfe Whole area within the limits of revenue village of Nandivali Tarfe 
Ambarnath 

Ambarnath 
Adivali -Dhokali Whole area within the limits of revenue village of Adivali -Dhokali. 
Davadi 

Whole area within the limits of revenue village of Davadi. 
Chinchpada Whole area within the limits of revenue village of Chinchpada 
Pisavali 

Whole area within the limits of revenue village of Pisavali. 
Golivali 

Whole area within the limits of revenue village ofGolivali . 
Mangaon 

Whole area within the limits of revenue village of Mangaon . 
Nilaje 

Whole area within the limits of revenue village of Nilaje. 
Sonarpada Whole area within the limits of revenue village of Sonarpada. 
Kole 

Whole area within the limits of revenue village of Kole . 

Schedule " B " 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


Boundaries of the local area to be specified as a smaller urban area 
North .-- Along the Northern boundary of village Nilaje then runs along the Western boundary of village 

Kole and village Mangaon , then along the Western boundary of village Sonarpada then along 
the Western boundary of village Golivali along Kalyan - Shil road then runs along the Western 
and Northern boundary of village Pisavali then runs along Northern boundary of village 
Nandivali tarfe Ambarnath and village Chinchpada then runs along the Northern boundary of 
village Ashele upto the Western boundary of Ulhasnagar Municipal Corporation 


East.-- Runs along Western boundary of Ulhasnagar Municipal Corporation within the village Ashele 

and village Manere then along the Eastern boundary of village Vasar upto the Southern 
boundary of village Vasar. 


South .-- Runs along the Southern boundary of village Vasar then runs along the Southern boundary of 

village Bhal, village Davadi and village Umbroli, then along the Southern boundary of village 
Hedutane then runs along the Southern boundary of village Nilaje and village Ghesar upto the 

Western boundary of Village Ghesar. 
West.-- Runs along the Western boundary of Village Ghesar then along the Western boundary of village 

Nilaje upto the Northern boundary of village Nilaje. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra, 


KAILAS BADHAN , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


